मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील दुसर्‍या मजल्यावरील 
दालन क्र. २२९ मधील मा.प्रधान सचिव, पर्यटन यांच्या 
दालनाचे नुतनीकरण करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. ०५/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.संकीर्ण -२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि. २५ सप्टेंबर, २०१९ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. २० सप्टेंबर,२०१९ 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ(मु/ का- २/ 
९९२/ २०२३, दि. २३ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
मंत्रालय विस्तार इमारती मधील दुसऱ्या मजल्यावरील दालन क्र. २२९ मधील मा. प्रधान सचिव, पर्यटन यांच्या 
दालनामध्ये बसण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने सदर दालनाचे नुतनीकरण करण्याची आवश्‍यकता आहे. मा.प्रधान सचिव, 
पर्यटन यांच्या दालनाचे नुतनीकरण करण्यासाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्याकडून 
संदर्भाधीन पत्र क्र.३ अन्वये रु.२२,०८,०७९/- च्या अंदाजपत्रक त्याच्या तांत्रिक मान्यतेसह प्राप्त झाळे आहे. सदर कामाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील दुसर्‍या मजल्यावरील दालन क्र. २२९ मधील मा.प्रधान सचिव, पर्यटन यांच्या 
दालनाचे नुतनीकरण करण्यासाठीच्या येणाऱ्या रु.२२,०८,०७९/- (रुपये बावीस लाख आठ हजार एकोणऐशी फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या पुढील अंदाजपत्रकास वित्त विभाग, संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयामधील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील दालन क्र. २२९ चे नुतनीकरण 


RECAPITULATION SHEET (रुपये) 
अनु.क्र. | कामाचा तपशील एकूण 
| 4 | फर्निचर १८,६३,३५७.६७ १८,६३,३५७.६७ 
एकूण १८,६३,३५७.६७ 
२ PROVISION 


(i) आकस्मिक खर्च 8% | ll [Cd 
(ii) सेटेंज चार्जेस 4% 


(ii) वस्तू व सेवा कर १८% ३,३५,४०४.३८०६ ३,३५,४०४.३८०६ 

कामगार विमा ०.५% ९,३१६.७८८३५ ९,३१६.७८८३५ 
किमत २२,०८,०७८.८३९ २२,०८,०७८.८४ 
कामाची एकूण किंमत २२,०८,०७८.८४ २२,०८,०७८.८४ 


एकूण २२,०८,०७९.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. ०५/नोंदणी शाखा 


०२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी-१, मुख्य Say - २२५१, सचिवालयीन सामाजिक 
सेवा,०९०सचिवालय (०१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य (०१) (०१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (२२५१ ०६३२), १३- 
कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. २० सप्टेंबर, २०१९ च्या 
शासन निर्णयातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-५, परिच्छेद क्र. १३४ (३) तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२,दि. २५.०९.२०१९ नुसार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०३२९१७४६३४८७२३ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात आले आहेत 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by VIDYA HEMANT WAGHMARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4e214bf8a250420c28c2084d8dd965c0d454568322bd41981d 


48971712e51795, postall 


de=400032, hi 
serialNumber=F93EFE7B946BF26FF989D6ESE01E1B122B9EB4E3E4E67 
99CB8E82B2D33D58DFC, cn=VIDYA HEMANT WAGHMARE 


2023.03.31 11:34:12 +05'30' 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
३. वित्त विभाग (व्यय १५/विनियम), मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१), महाराष्ट्र, मुंबई 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव, रोखशाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती नोंदणीशाखा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


